राज्यातील अपघात प्रवण क्षेत्र (Black Spot) 
सुधारणेसाठी करावयाच्या उपाययोजना 
अंमलबजावणीची कार्यपध्दती. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अप्रक्षे-२०१९/(प्र.क्र.३२/१९)/रा.म.२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ ऑक्टोबर,२०१९ 


वाचा:- सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्रमांक: 

१) MIS-2098/C.R.09/Plan-3, Dated-99.09.2098 

2) MIS-2090/C.R.9Z/N.H.2, Dated-2¢ .02.20919 

3) RSC209¢/CR2AG(pt.9N.H.2, Dated-08 09.2098 
प्रस्तावना:- 

भारतात दरवर्षी हजारो लोक रस्त्यांवरील अपघातात आपले प्राण गमावतात अथवा 
गंभीरपणे जखमी होतात. अपघातग्रस्तांच्या कुंटुबियांना याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतात. 
तसेच अपघातामुळे देशाला सामाजिक व आर्थिक हानी सोसावी लागते. अपघातात मृत्यू पडल्याने 
किंवा येणाऱ्या अपंगत्वामुळे केवळ त्यांच्या कुटुंबियांना, नातेवाईकांना नाहीतर पूर्ण समाजास 
यामुळे मोठी हानी होते. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वेळोवेळी रस्ते सुरक्षेची कामे करण्याबाबत परिपत्रके वरील 
संदर्भात दिल्याप्रमाणे निर्गमित केलेली आहेत. रस्ते सुरक्षेची कामे योग्यरितीने पार पाडण्याबाबत 
एक सर्व समावेशक मार्गदर्शकपर परिपत्रक निर्गमित करणे विचाराधीन होते. या मार्गदर्शक 
तत्वांची अंमळबजावणी सर्व अभियंत्यांनी रस्ते सुरक्षे विषयी कामे करताना, नविन प्रकल्प अहवाल 
तयार करताना, कामांचे नियोजन करताना अंमलात आणावीत. 

मा.सर्वोच्च न्यायालयातर्फे रस्ते सुरक्षितता विषयक संदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे 
सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती जे.एस.राधाकृष्णन यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली असून, सदर 
समितीने अपघात निवारणासाठी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे गंभीरपणे काटेकोर पालन करणे 
अत्यंत आवश्‍यक आहे. रस्त्यावरील अपघातात महाराष्ट्रात दरवर्षी सरासरी 92,000 ळोक 
मृत्यूमुखी पडतात व सरासरी २० ते २२ हजार लोक गंभीररित्या जखमी होतात, ही परिस्थिती 
अत्यंत चिंताजनक असून त्यात निर्धाराने बदल करणे अत्याव्‌यक आहे. Black Spot व जेथे 
वारंवार अपघात होतात, त्या ठिकाणी होणारे सर्वच अपघात हे रस्त्याच्या चुकीच्या Design व 
बांधणीमुळेच होतात असे नाही. ९५% अपघात हे मानवी चुकांमुळे होतात हे मान्य केले तरी अशा 
ठिकाणी काही विशेष खबरदारी घेणे व वाहनांचा वेग नियंत्रणात आणण्यासाठी उपाययोजना 
करणे आपले प्रथम कर्तव्य आहे. तरी सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांनी (Black Spot) 
निर्मूलनाबाबत प्राथम्याने सकारात्मक कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. यानुषंगाने सखोल 
अभ्यासाअंती शासनाचे खाळील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अप्रक्षे-२०१९/(प्र.क्र.३२/१९)/रा.म.२ 


परिपत्रक:- 
१) ब्लॅक स्पॉट अपघात स्थळाची व्याख्या :- 

केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्रालयाने राष्ट्रीय महामार्गावर अपघात स्थळ Black Spot म्हणून 
घोषित करण्यासाठी खालील प्रमाणे व्याख्या दिलेळी आहे. त्यानुसार (Ministry of Road 
Transport & Highways, No.RW/NH/9404%9/908/2094/P & M (RSCE) Dated 
22.90.2094) 

“ Road accident Black Spot is a stretch of National Highway of about ५०० m. in 


length in which either 4 accidents (in all three years put together involving fatalities 
grievous injuries) took place during the last 3 calendar years or १० fatalities (in all 
three years put together ) took place during the last 3 calendar years” 

वरील व्याख्येनुसार महाराष्ट्र पोलीस (वाहतूक शाखा) मागील 3 वर्षाच्या अपघातांच्या 
आकडेवारीनुसार वेळोवेळी ब्लॅकस्पॉट अपघात स्थळांची यादी निर्गमित करीत असतात. 


२?)  ब्लॅक्स्पॉट अपघात स्थळाची प्राथमिक सर्वेक्षण :- 

शासन परिपत्रक क्र.॥॥5०-२०१७/७११८/५॥-२, दि.२८.०२.२०१७ अन्वये शासन स्तरावर 
व प्रादेशिक स्तरावर समिती नियुक्‍त करण्यात आली आहे. त्यानुसार वरील ARASH अनुसरुन, 
वाहतूक पोलीस यंत्रणेमार्फत घोषित केलेल्या ब्लॅक स्पॉट अपघात स्थळांची यादीतील, मुख्य 
अभियंता यांनी आपआपल्या प्रादेशिक विभागात घोषित केलेल्या Black Spot चे संबंधित अधीक्षक 
अभियंता, कार्यकारी अभियंता, उप अभियंता व कनिष्ठ अभियंता यांच्या समवेत पाहणी करावी. 
यात पोलीस यंत्रणेतील तसेच वाहतूक पोलीस अधिकाऱ्यांचाही समावेश करावा. 

या पाहणीद्वारे (Preliminary summery) Black Spot च्या ठिकाणी होणाऱ्या रस्त्याची 
भौमितीक रचना जसे वळण, उतार; साईट डिस्टंस, तसेच पुलांची रुंदी तसेच रस्त्याची स्थितीचा 
अभ्यास करावा. यामध्ये संबंधित वाहतुक पोलीस / पोलीस यांचे समवेत अपघाताच्या 
कारणमिमांसेबाबत चर्चा करावी. 

(i) पाहणीत आढळणाऱ्या अपघातास कारणीभूत होणाऱ्या व सर्व बाबींचा विचाराअंती अशा 
Black Spot ज्या ठिकाणी अपघात जर रस्त्याची भौमितीक रचना किंवा अन्य अभियांत्रिकी त्रुटी 
मुळे होत नाहीत, असे सिध्द झाल्यास तसे प्रमाणपत्र मुख्य अभियंता यांनी निर्गमित करावे व 
शासनास कळवावे. 

तथापि, अशा ब्लॅकस्पॉट अपघात स्थळाच्या ठिकाणी भविष्यात अपघात टाळण्यासाठी 
वाहनांचा वेग कमी करणाऱ्या Traffic calming measures. पुढे वर्णन केल्याप्रमाणे खबरदारी 
म्हणून करावेत:- 

(ii) अपघात स्थळांची (Black Spot) वरील प्रमाणे प्रारंभिक पाहणी व अपघाताच्या कारणांचे 
विश्ठेषणाअंती अपघात स्थळाच्या स्थितीनुसार अपघातास अभियांत्रिकी त्रुटी कारणीभूत आहेत 
असे वाटल्यास (Site conditions) तेथे अपघात टाळण्यासाठी करावयाच्या अभियांत्रिकी 
सुधारणाची यादी करावी. या कामांची तात्काळ उपाययोजना व कायमस्वरुपी दिर्घकालीन 
उपाययोजना असे वर्गीकरण करावे. 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अप्रक्षे-२०१९/(प्र.क्र.३२/१९)/रा.म.२ 


तात्काळ करावयाच्या उपाययोजना (Short term measures) व कायमस्वरुपी 
अभियांत्रिकी सुधारणा (Long term measures) करण्यासाठी खालीलप्रमाणे पध्दतीचा अवलंब 
करावा:- 
3) BH) तात्काळ /तात्पुरत्या करावयाच्या उपाययोजना (Traffic Calming ॥॥७85॥॥65):- 
ब्लॅकस्पॉट अपघात स्थळ घोषित झाल्यावर त्याठिकाणी होणाऱ्या प्राणांतिक अपघातांचे प्रमाण 
तात्काळ आटोक्यात आणण्यासाठी अशा Black Spot च्या ठिकाणी वाहनांचा वेग कमी करणे व Black 
Spot बाबत चालकांना सावधान करणे हा उद्देश तात्काळ तात्पुरत्या सुधारणांचा आहे. या अंतर्गत खाळील 
बाबींचा समावेश करावा:- 
|. पुढे अपघाती स्थळ आहे, असा 0.8X 9.20M दर्शनी बोर्ड लावावा (दोन्ही बाजूने). 

॥. वेगमर्यादा २० किमी/तास असा दर्शनी बोर्ड लावावा (दोन्ही बाजूने). 

iii. | Rumbler Strips (दोन्ही बाजूने) लावण्यात याव्यात. 

iv. पुढे Rumbler Strips आहे असा दोन्ही बाजूने दर्शनी बोर्ड लावणे. Black Spot अंतर्गत 
येणारी लांबी ५० मीटर पेक्षा जास्त असल्यास Rumbler दोन्ही बाजूने 889८ Spot च्या 
किमान ३० मीटर आधी करावेत. ज्यायोगे चालकास पूर्वसूचना मिळेल व Black Spot 
वरुन जाताना वाहनांचा वेग कमी झालेला असेल. 

v. Black Spot वर Road Marking (edge line, center line) करावे नागरी भागात Zebra 
Crossing आव्यक असल्यास करावे. 

vi. Cats eye, delineator यांचा रात्रीच्यावेळी चाळकास Alert करण्यासाठी वापर करावा. 

४. शाक्य असल्यास Black Spot च्या ठिकाणी Red Blinker (Solar Battery सहीत) 
लावावा. 

५. EN) भागात आवश्‍यक असल्यास एकेरी वाहतूक, जड वाहनांना प्रतिबंध अशा 
खबरदारीच्या उपाययोजना वाहतूक पोलीसांच्या मदतीने अंमलात आणाव्यात. 

ix. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस पट्टया पडल्या असल्यास त्या मुरमाने भरुन दबाई करावी. 

>. क्रॅश TAR अथवा रोलर shal बॅरीयर उपाययोजना आवश्‍यकतेनुसार करावी. 


ब) तात्काळ खबरदारीच्या उपाययोजना (Short term ॥]685५॥89कार्यपध्दती (तात्काळ 
उपाययोजनांसाठीची कार्यपध्दती ):- 
मुख्य अभियंता यांनी संबंधित अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता यांच्या मदतीने 
अथवा आवश्यक वाटल्यास रस्ते सुरक्षा सल्लागाराची नेमणूक करुन त्यांचे कार्यक्षेत्रातील सर्व 
Black Spot च्या ठिकाणी करावयाच्या तात्काळ स्वरुपाच्या उपाययोजनाबाबतचे अंदाजपत्रक 
IRC SP-C¢ मधील मार्गदर्शक सूचनांनुसार तयार कराव्यात. 
आवर्यक असल्यास यासाठी रस्ते सुरक्षा तज्ञ सल्लागाराची नेमणूक करावी. रस्ते सुरक्षा 
सल्लागाराच्या खाळील निकषांवर नेमणूक करावी. 
१) स्थापत्य अभियांत्रिकीचा पदधीवर असावा व त्यास रस्ते बांधणी व देखभाल दुरुस्तीचा 
किमान ७ वर्षांचा अनुभव असावा. 
२) रस्ते सुरक्षा विषयक अभ्यासक्रम अथवा रस्ते सुरक्षा परीक्षक (Road Safety Auditor) चा 
किमान दोन आठवडयांचा मान्यता प्राप्त अभ्यासक्रम केलेला असावा. 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अप्रक्षे-२०१९/(प्र.क्र.३२/१९)/रा.म.२ 


अथवा 
वाहतुक व्यवस्थापन अथवा वाहतुक अभियांत्रिकी (Traffic Engineering) मधील रस्ते 
सुरक्षा वाहतुक सुरक्षा सहीत पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला असावा. 
रस्ते वाहतूक सुरक्षेसंबंधी कामांचा किमान २ वर्षांचा अनुभव असावा. 
किमान ३ रस्ते सुरक्षेचे Audit ete} असावे. 
रस्ते सुरक्षा सछ्लागारास प्रत्येक Black Spot च्या तात्पुरत्या/तात्काळ उपाययोजना 
सुचविल्यास Safety Audit व Estimate करण्यासाठी एकत्रितपणे सिमीत रु.२ लक्ष फी 
(यात सर्व अनुषंगिक खर्च समाविष्ठ असावेत.) मुख्य अभियंता यांनी त्यांचे Non Plan 
Maintenance अनुदानातून करावी. 
क) वरीलप्रमाणे निश्चित केलेली तात्पुरत्या/ तात्काळ दुरुस्तीची कामे वार्षिक देखभाल 
दुरुस्तीच्या अनुदानातून ३ महिन्यात पूर्ण करावीत यासाठीची अल्प कालावधीची (७ दिवस) निविदा 
काढण्यास झासन मंजूरी देत आहे. 
४) दीर्घकालीन कायमस्वरुपी उपाययोजना :- 

(अ) ब्लॅक स्पॉटच्या प्राथमिक सर्वेक्षण व पाहणीनुसार काही कायमस्वरुपी दीर्घकाळीन 
अभियांत्रिकी सुधारणांची आवश्‍यकता वाटल्यास मुख्य अभियंता यांनी AAMT detailed Survey व 
Safety Auduit करुन तेथे आवश्‍यक असणाऱ्या अभियांत्रिकी सुधारणा सुचवण्यासाठी व त्याचे 
detailed estinate करण्यासाठी रस्ते सुरक्षा तज्ञांची नेमणूक वरील निकषानुसार करु शकतात. 
यासाठी detailed Survey safety audit investigation करुन Estimate व निविदाविषयक 
दस्तऐवज तयार करुन घेण्यासाठी रस्ते सुरक्षा तज्ञ सल्लागारास एकत्रितपणे रु.५ लक्ष पर्यंत 
सिमीत फी देण्यात यावी. 

ज्या ठिकणी (Black Spot) कायमस्वरुपी दीर्घकाळीन उपाययोजना करणे आवश्‍यक 
असेल व त्यास कामे पूर्ण होण्यासाठी बराच कालावधी लागतो त्यामुळे अशा Black Spot च्या 
ठिकाणी वरीलप्रमाणे तात्काळ करावयाच्या उपाययोजना कराव्यात जेणेकरुन तेथे वाहनांच्या 
चालकांना अपघात स्थळाची पूर्ण कल्पना मिळून वाहनांचा वेग कमी होऊन अपघात टाळण्यास 
मदत होईल. 

दीर्घकालीन कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यासाठी आवश्‍यक असल्यास रस्ते सुरक्षा 
सल्लागाराची नेमणूक करण्यासाठीची निकष वरील ३(ब) प्रमाणेच राहतील. 
(ब) दीर्घकालीन सुधारणा करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना :- ब्लॅक स्पॉट सुधारण्यासाठी 
करावयाच्या अभियांत्रिकी दीर्घकाळीन उपाययोजना रस्ते सुरक्षा सल्लागाराने सर्वेक्षणानुसार व 
अभ्यासाअंती सूचविल्याप्रमाणे असावेत. सल्लागाराने सूचविळेल्या उपाययोजनांचा मुख्य अभियंता 
यांनी पूर्नविळोकन करावे. 

दीर्घकालीन अभियांत्रिकी सुधारणा करताना खालील सूचनात्मक बाबींचा समावेश 

असावा. 


AN 
~~ 


& 


पृष्ठ 92 पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अप्रक्षे-२०१९/(प्र.क्र.३२/१९)/रा.म.२ 


7 रस्त्याच्या आखणीतील it) यात (तीव्र FS MHorizontal (तीव्र उतार) व 
सुधारणा (Geometric design (Vertical alignment) मधील सुधारणा IRC 
correction) मानकाप्रमाणे असाव्यात, आवश्यक ठिकाणी 


crash barrier ची उपाययोजना करावी. जेथे 
तीव्र वळण अनिवार्य असेल त्या ठिकाणी 
आवर्यकतेनुसार Roller Crash Barrier ची 
उपाययोजना करावी. 


Q संमिश्र वाहतूक गावे व छोटी शाहरे येथे सर्व्हिस लेन मार्ग, 
पादचारी मार्ग (Foot path) उन्नत पादचारी मार्ग 
(Foot Over Bridges) असावेत. 


३ कमकुवत व अरुंद पूल | Reconstruction rehabilitation / widening 
(Distrusted / Narrow Bridges | of bridges. यांचा समावेश असावा. 
and Culvert) 


8 समतल FRM (At grade । वाहतूक लक्षात घेऊन Flyover, 
Junction) Underpasses, Overpasses या बाबींचा 
सुधारणामध्ये समावेहा करावा. जेथे वाहतूक 
कमी आहे तेथे IRC मानकानुसार जंक्छान चे 
सुधारणा समावेश करावा. 


५ अडथळे जसे रस्त्यालगतची झाडे । विद्युत्‌ तारा/खांबे स्थलांतरीत करावेत. 
Electric poles टेकडीचा भाग | अडथळा असणारी झाडे, दृष्टीपथातील व इतर 
(घाटात) इमारतीची बांधकामे इ. अडथळे आवश्‍यक परवानग्या घेवून तोडावीत. 
जेणेकरुन अपघातस्थळी पुरेसे आवश्‍यक ते 
Sight distance उपलब्ध करावेत. 


६ जनावरे यांना रस्ता ओलांडणेसाठी । आवश्‍यक तेथे Cattle passes / VVP fencing 
व्यवस्था च्या कामांचा समावेडा असावा. 
७ घाट रस्ते IRC मानकाप्रमाणे विविध उपाययोजना वळण 


सुधारणा, दृष्टीपथ सुधारणा, तीव्र उतार 
सुधारणा, Extra widening on curves. 
Delineators/crash barriers ची 
उपाययोजना कामांमध्ये समावेश करावा. 


(क) कायमस्वरुपी अभियांत्रिकी सुधारणा करण्यासाठी खालीलप्रमाणे कालबध्द 
कार्यक्रम आखावा:- 
१) Detailed estimate based on summary oY दिवस 
मुख्य अभियंता यांना /अधीक्षक अभियंता यांना 
वार्षिक देखभाल दुरुस्ती कार्यक्रमात अंतर्भूत करण्यासाठी पाठविणे. 
२) ब्लॅक स्पॉटच्या ठिकाणी करावयाची कायमस्वरुपी ३० दिवस 
उपाययोजना (रु.२.०० कोटी पर्यंत) मान्यता देणे 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अप्रक्षे-२०१९/(प्र.क्र.३२/१९)/रा.म.२ 


३) सल्लागाराकडून ब्लॅकस्पॉटच्या ठिकाणी करावयाच्या १२० दिवस 
कायमस्वरुपी अभियांत्रिकी सुधारणा 

४) निविदा निश्चिती करणे १२० दिवस 

५) भूसंपादन आवश्‍यक असल्यास ३ वर्ष 

&) नवीन Ue बांधणे, Flyover, Underpasses षु वर्षे 
वळणसुधारणा, चढ GIR, ARM सुधारणा ही कामे पूर्ण करणे 

७) (भूसंपादन पूर्ण झाले असल्यास) काम पूर्ण करण्यासाठी १ वर्ष 


(ड) Black Spot च्या तात्पुरत्या तसेच कायमस्वरुपी सुधारणांसाठी प्रादेशिक विभागास 
देण्यात येणाऱ्या रस्ते देखभाल व दुरुस्ती (३०५४) या लेखाशिर्षाखाली मिळणाऱ्या निधीतूनच 
करण्यात यावेत. रस्ते देखभाल दुरुस्तीअंतर्गत मिळणाऱ्या एकूण निधी पैकी ५% निधी 
अपघात स्थळ सुधारणेच्या कामासाठी वापरणे अनिवार्य आहे. (शासन परिपत्रक 
दि.२७.२.२०१७) 


केवळ Black Spot वरील करावयाच्या अपघात स्थळ सुधारणेची कामे मंजूरीचे अधिकार 
शासन परिपत्रक दिनांक ९.४.२०१९ नुसार कार्यकारी अभियंता- रु.५० लक्ष, अधिक्षक 
अभियंता यांचेस्तरावर रु.१ कोटी व मुख्य अभियंता यांचे स्तरावर रु.२कोटी पर्यंत Job 
Number देण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. या अधिकाराचा वापर Black Spot (वाहतूक 
शाखा, महाराष्ट्र पोलीस यांनी घोषीत केलेली १३२४ ब्लॅकस्पॉटची यादी) वरच करावा. 
घोषित यादीतील Black Spot सोडून अन्य ठिकाणी अपघात कमी होण्यासाठी करावयाची 
कामेसाठी प्रादेशिक विभागाच्या प्रचलित पध्दतीने (CR works) करावीत. मुख्य अभियंता 
यांनी शासनास रस्ते देखभाल दुरुस्तीचा मागणी करताना त्या पुष्ठ्यर्थ जी कामांची यादी 
सादर केली जाते त्यात Black Spot सुधारणांचा तात्काळ व कायमस्वरुपी (Temporary & 
permanent) goetiaxttar दिलेल्या जॉब नंबरची कामे प्रथम प्राधान्याने समाविष्ट 
करावीत. 

ब्लॅकस्पॉट सुधारणासाठी करावयाच्या कायमस्वरुपी व तात्काळ करावयाच्या 
उपाययोजनांच्या मंजूरीनंतर, निविदा बोलावून कंत्राटदार निश्चिती करुन कराव्यात. तथापि 
ब्लॅक स्पॉटची लांबी चाळू असलेल्या (0) going) कामाच्या लांबीमध्ये अंतर्भूत होत 
असल्यास (On going work may be of any scheme like budgeted work, HAM 
work, CRF work, ADB work) 4 कायमस्वरुपी अथवा तात्काळ करावयाच्या 
उपाययोजनेतील कामे Ongoing work च्या कामाच्या व्याप्तीमध्ये नसल्यास अशी कामे त्या 
कामात variation म्हणून प्रस्तावित करुन पूर्ण करुन घ्यावीत. परंतु या ब्लॅकस्पॉट 
सुधारणेच्या कामांमुळे मूळ कामाचा पूर्ण करण्याचा कालावधीमध्ये वाढ होणार नाही याची 
खबरदारी घ्यावी. 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अप्रक्षे-२०१९/(प्र.क्र.३२/१९)/रा.म.२ 


५) ब्लॅकस्पॉट कायमस्वरुपी सुधारणेच्या कामांची उपाययोजना (Efficiency) तपासणीची 
कार्यपध्दती :- 
(अ) Revised Protocol for Identification and Rectification of Black Spot :- 

Black Spot वर होणारे अपघात कमी करण्यासाठी तसेच रस्त्यावर होणाऱ्या 
अपघातांवर नियंत्रण आणण्यासाठी एक Systematic Approach ठेवून कार्यवाही करणे 
आवश्‍यक आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 
दि.०९.०१.२०१९ रोजी निर्गमित केला आहे. यात समितीने खालील कामे करावयाची 
आहेत :- 

अ) अपघाताच्या नोंदी ठेवून नवीन 8189९ Spot चे निर्धारण करणे (Identification). 


आ) Black Spot व शास्त्रीय दृष्टीकोनातून अभ्यास करुन त्यात सुधारणेच्या कामांवर लक्ष 


ठेवून ती गुणवत्ता व परिणामकारकपणे करुन घेणे. 


इ) दुरुस्तीची कामे पूर्ण झालेल्या Black Spot भविष्यात पुन्हा अपघात होत आहेत का? 


यावर निगराणी ठेवणे. 


यासाठी प्रत्येक पोलीस ठाणे अंतर्गत एक समिती स्थापन करुन यात खालील weal, 


वाहतूकीज्ी संबंधित विविध यंत्रणांच्या प्रतिनिधीची नेमणूक करण्यात यावी. 


१) पोलीस निरीक्षक /उपनिरीक्षक Z अध्यक्ष 
२) उप अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता, सा.बां.विभाग 2 सदस्य सचिव 
3) परिवहन अधिकारी/ परिवहन निरीक्षक(3]0) 2 सदस्य 
४) उपअभियंता/ कनिष्ठ अभियंता जिल्हा परिषद ट्र सदस्य 


(ब) प्रत्येक पोलीस स्टेशन पातळीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने Revised protocol 
for Identification, Rectification साठी स्थापित ब्लॅकस्पॉट स्थळाच्या सुधारणेसाठी 
केलेली तात्पुरती तसेच कायमस्वरुपी अभियांत्रिक उपाययोजनाची उपयोगिता 
ब्लॅकस्पॉटच्या ठिकाणी काम झाल्यावर सतत ३ वर्षे त्या ठिकाणी अपघात रस्त्यामुळे न 
झाल्यास, तसे प्रमाणीत करावे. यासाठी वाहतूक पोलीस यंत्रणेकडून अपघाताचा Record 
उपलब्ध करुन घ्यावे व रस्त्याची बांधणी अथवा रस्त्याची परिस्थितीमुळे एकही अपघात 
ब्लॅकस्पॉटच्या ठिकाणी न झाल्यास ब्लॅकस्पॉट नाहीसा (Elimination) झाल्याबाबत मुख्य 
अभियंता यांनी प्रमाणित करुन शासनास तसे कळवावे. 

ब्लॅकस्पॉटच्या बाबतीत मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), सा.बां. सुधारणेची कामे 
केंद्रिय भूपृष्ठ मंत्रालयाच्या RW-NH-28099/09/2098-S&R = (P&B), दि.२६ 
ऑगस्ट,२०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी व त्याबाबत अहवाल वेळोवेळी 
शासनास अवगत करावा. 


(क) HAM, CRF, ADB, ४ lanning, widening and upgradation अझा मोठया प्रकल्पांमध्ये 


[)>करताना आपण सुरक्षा Audit केलेलेच आहे तसा Report शासनास द्यावा. 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अप्रक्षे-२०१९/(प्र.क्र.३२/१९)/रा.म.२ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र शासनाने या पूर्वीच मोठया ( ५किमी वरील) प्रकल्पांना 
प्रशासकीय मान्यता देताना ९% रक्‍कम रस्ते सुरक्षा Audit साठी ठेवण्याची दि.११.१.२०१९ 


शासन निर्णयाव्दारे कळविले आहे. 


६) मा.सर्वोच्च न्यायालय रस्ते सुरक्षा समितीने ( Black Spot सुधारणेसोबत) रस्त्यावरील अपघात 
कमी करण्यासाठी करावयाच्या अन्य उपाययोजनांबाबत दिलेले निर्देश. 
Black Spot ठिकाणी तात्पुरत्या व कायमस्वरुपी सुधारणेची कामे व प्रथम प्राधान्याने 


करावयाची आहेत. त्याशिवाय रस्त्यावरील अपघात संख्या कमी करण्यासाठी खालील उपाय 


योजना करण्याबाबत आदेशा दिलेले आहेत. 
अ) Village Gateway Provisions : 
National Highway, State Highway वर जी गावे आहेत त्या गावातून जाणाऱ्या 
लांबीमध्ये अपघात होण्याची जास्त संभावना असते. त्यामुळे अशा लांबीत Tratfic 
Calming Measures दिल्यास हे अपघात टाळता येतील. त्यासाठी खालीलप्रमाणे 
कार्यवाही करावी. 
१) आपल्या प्रादेशिक विभागातील State Highway व C.E. (NH) यांनी NH वर 


कोणकोणती गावे येतात त्याची यादी करावी. 
२) या यादीतील मोठया लोकवस्तीची व बाजारपेठेची गांवे यांना प्राधान्यक्रम देऊन 
phase wise ही कामे करावीत. यात खालील कामांचा समावेश असावा. 


i) 


vil) 


viii) 


“पुढे गांव आहे सावकाश चालवा” चा Board लावावा. 

Speed Limit 30km/hr. चा दोन्ही बाजूंनी बोर्ड लावावा. 

गावातील लांबीत Centerline/ed ge marking लावावा. 

पादचाऱ्यांना रस्ता ओलांडण्यास Zebra crossing Making करावेत. 
शाळेजवळ School Board लावावा. 

गावाच्या दोन्ही बाजूने Rumbler strips द्यावेत जेणेकरून वेग कमी होवून 
वाहनांचा गावाच्या लांबीत प्रवेश होईल. 

गावातील लांबीतल्या काही अंतर्गत रस्ते येऊन मिळत असतील तेथे Rumbler 
strips speed limit board लावावेत. 

रात्रीच्या वेळेस चालकांना सूचना देण्यासाठी Yellow Blinkers लावावेत. 


SH INH वरील गावांची यादी तयार करून त्यातील Priority ठरवून ही कामे ३ वर्षाच्या 
कालावधीत Phase wise हाती घ्यावीत. ही कामे ३०५४च्या देखभाल दुरूस्ती लेखाशिर्षाखाली 


करावीत. 


जी गावे HAM, CRF, Budgeted work, ADB Bank projects या मध्ये येत असतील तेथे 
जाणीवपूर्वक Traffic calming ची measures पूर्ण करावीत. 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अप्रक्षे-२०१९/(प्र.क्र.३२/१९)/रा.म.२ 


ब) रस्त्यांच्या जंक्कानवर अपघात सुरक्षा (सर्वोच्च न्यायालय रस्ते सुरक्षा समिती मार्गदर्शक 
सूचना):- 

NH व SH वरील अन्य रस्त्याच्या GT वर अपघात टाळण्यासाठी वाहनांचा वेग कमी 
करण्यासाठी Traffic calming measures देणे व जंक्ठानची टप्प्या टप्याने IRC मानकाप्रमाणे 
सुधारणा करणे. 

रस्त्यावर इतर रस्ते जेथे येऊन मिळतात sen जंक्छानच्या ठिकाणी मोठया प्रमाणात 
अपघात होतात ते टाळण्यासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्याचे सुचना दिलेल्या आहेत:- 

9) Traffic calming measures . 

) “पुढे जंकान आहे सावकाश चालवा” Board जंक्छानचा दोन्ही बाजूने. 

i)  जंकानपासून ७५-५०मीटरवर दोन्ही बाजूने Rumbler strips टाकणे. 

iii)  Rumbler अ॥$चा बोर्ड लावणे. 

iv) Road Marking centerline, edge line, yellow band, Zebra ०"०$93॥0५(गावातील 
UTTAR) 

v) speed limit 30km/hr. दोन्ही बाजूने. 
SH व NH वर येउन मिळणाऱ्या रस्त्यांवर Rumbler strips, Board व Making करणे. 

vi) शाक्य असल्यास अति वाहतूकीच्या vieart रात्रीच्या वेळी Yellow solar blinker 
provide करणे. 

यासाठी प्रथम NH,SH व शेवटी NPR यावरील सर्व Gaara ची यादी करावी व प्राधान्यक्रम 
ठरवून ही कामे टप्याटप्याने करावीत. 

HAM, CRF, ADB, project Budget work Helles चाळू कामांमध्ये समाविष्ठ नाहीत तेथे 
Maintenance fund (3048) मधून मुख्य अभियंता यांनी Job नंबर देऊन टप्याटप्याने पूर्ण 
करावीत. 

पुढे करण्यात येणाऱ्या मोठया project कामात जसे HAM, CRF,ADB, Budget work 
यामध्ये त्या Project च्या लांबीमध्ये रस्ते सुरक्षा विषयक व 8189९ spot सुधारणांची कामे टाकणे 
अनिवार्य असेल. 


क) अपघात प्रवण लांबीचे / घाट WIA Safety Audit करणे. (सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ते 
सुरक्षा समितीची मार्गदर्शक सूचना) 


राज्यातील National Highway, State Highway, जिल्हा मार्ग.तसेच इतर 
रस्त्यावरील अपघात प्रवण लांबीचे जास्त रहदारी असणाऱ्या लांबीचे Safety ॥॥ताकरून घ्यावे 
व अपघातांची संख्या व त्यात मृत्यू पडणाऱ्यांची संख्या आटोक्यात आणावी, अशी सुचना सर्वोच्च 
न्यायालय रस्ते सुरक्षा समितीने केली आहे. त्यास अनुसरून NH FSH वरील घाटाच्या लांबींचे 
safety Audit प्राथम्याने करावे, vulnerable length चे सुरक्षा परीक्षण मुख्य अभियंता यांनी 
स्वतंत्र अपघात सुरक्षा सल्लागाराची नेमणूक करुन करावे. 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अप्रक्षे-२०१९/(प्र.क्र.३२/१९)/रा.म.२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९११०१११२२३६४८१८ असा आहे. हे 


परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने. 
Chandrashekhar क -.. 


5.4.20=2c8893d151 3ab2ea4a7f8c6 12a3 1ac748bd05ab00efd5e22f2 
d25c9872e36d29, 


7 rialNumber=423be4ff70a89bfc945ec5e481b972d568094459d7ff82 
[ a h a a [ (0 ५ h | 19511968860०431189, cn=Chi ती, hi 


Date: 2019.11.01 11:24:39 +05'30" 


(चंद्रशोखर जोशी ) 
सचिव (रस्ते) 


प्रत उचित कार्यवाहीस्तव अग्रेषित 


१) 


सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 

सर्व अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक मंडळ, 
सर्व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
सर्व उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक उप विभाग, 


अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना माहितीस्तव सविनय सादर 
सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

महालेखापाल, नागपूर,मुंबई यांना माहितीस्तव सादर 

सर्व उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना माहितीस्तव 
निवड नस्ती (रा.म.२) 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः अप्रक्षे-२०१९/(प्र.क्र.३२/१९)/रा.म.२ 


i 


र 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः अप्रक्षे-२०१९/(प्र.क्र.३२/१९)/रा.म.२ 


CamScanner sb r get ज्र 1) ६:24 
ee Spe | ea re 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


